राजे शिवाजी बहुउद्देशीय संस्था चळे, 
जि.सोलापूर संचालित ज्ञानदिप प्राथमिक 
विद्यालय, चळे, जि. सोलापूर या शाळेचे, पंढरपूर 
जि.सोलापूर येथे स्थलांतर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२२/प्र.क्र.४७४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 

दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र. शिउसं/प्राथ२/पुवि/१६-१७/२२०६ 

दि.२६.०३.२०१८ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 

राजे शिवाजी बहुउद्देशीय संस्था, चळे, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर संचालित ज्ञानदिप प्राथमिक 
विद्यालय, चळे, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर या मराठी माध्यमाच्या विना अनुदानित प्राथमिक (इयत्ता १ली ते 
इयत्ता ७ वी) शाळेचे, प्रशांतराव परिचारक नगर, कोर्टी रोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर येथे स्थलांतर करण्यास 
मान्यता देण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त शाळेने सध्याच्या ठिकाणी अपु-या भौतिक सुविधा असल्यामुळे प्रशांतराव परिचारक 
नगर, कोर्टी रोड, पंढरपूर येथे स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी 
स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१ स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्‍यक राहील. 
(2) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व area बदल होणार 
नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२२/प्र.क्र.४७४/एसएम-१ 


(4) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२०१२१४२५३८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
PRAVIN RAJARAM ots 
jarashtra, 
)2043॥ 


MUNDHE 


MUNDHE 
Date: 2022.12.20 12:1 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 

३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सोलापूर 
४. अध्यक्ष/ सचिव, राजे शिवाजी बहु उद्देशिय संस्था, चळे, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर. 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


